राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी सहाय्यक 
अनुदानाचा दुसरा हप्ता) केंद्र हिस्सा ) 
amd) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/( प्र.क्र.२२२/१८)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे .F.NO.J-92028/4(i)/2098- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 
२. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.F.NO.J-92026/ Uii)/2098- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 
३. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.॥९0.)-१२०२६/१(॥)/२०१४- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 
४. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ ११०११/ ०१/ 
२०१६- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 
५. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.0.0.०.७ 99099/09/ 
209§-NSS, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 
६. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.).0.०.७ ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 
७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 
८. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१७(८६/१७/ साशि-७, 
दि.२०.०६.२०१७. 
९. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, anf क्र. रासेयो २०१८/(१२७/१८)/ साशि-७, 
दि. ०८.०५.२०१८. 

प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन 
२०१८-१९ वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर 
कार्यक्रमासाठी १६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केली आहे. सदर विद्यार्थी 
संख्येस प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/( प्र.क्र.२२२/१८)/साशि-७ 


साठी अनुक्रमे वाचा क्र.८ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना 
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून 
सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, 
प्रती वर्ष या दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा 
विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून 
राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. 
त्यासाठी या कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते SASS असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०२.०७.२०१८ रोजी 
केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला व शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला 
असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत स्वतंत्र 
बचत खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा 
करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
कार्यक्रमांसाठी वितरित Hes जातो. सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१८-१९ 
(सर्व प्रवर्गांसाठी दुसरा हप्ता केंद्र हिस्सा) सहाय्यक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण 
करण्याबाबतचा निधी “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२४ विद्यापीठे/ संचालनालये यांना सन २०१८-१९ चा सहायक अनुदानाचा दुसरा हप्ता व 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई व प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे यांना सन २०१७- 
१८ या सहायक अनुदानाचा अंतिम हप्ता तसेच सन २०१८-१९ च्या देय रकमेतून सन २०१७-१८ ची 
त्यांच्याकडील शिल्लक रक्‍कम समायोजित करून उर्वरीत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
सादर, (विद्यापीठांना देय रकमेचा तपज्ञील सोबतच्या “परिशिष्ट अ” मध्ये दिलेला आहे.) परिशिष्ट अ 
सोबत जोडले आहे. २४ विद्यापीठे/संचालनालये यांना सन २०१८-१९ या सर्व प्र्वगासाठी सहायक 
अनुदानाचा दुसरा हप्ता (केंद्र हिस्सा १००%) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम रूपये 
४८,६६,५९४/- व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये २८,५८,९६७/- असे एकूण रक्‍कम रूपये 
७७,२५,५६१/- व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई व प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे 
यांना सन २०१७-१८ या सहायक अनुदानाचा अंतिम हप्ता तसेच सन २०१८-१९ या सर्व प्रर्वगासाठी 
प्रथम व दुसरा हप्ता (केंद्र हिस्सा १००%) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम रूपये २०,९७,७१६/- 
व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रूपये १८,२४,२२६/- देय होते. अशा प्रकारे एकूण २६ विद्यापीठे/ 
संचालनालये यांना दुस-या हप्त्याची नियमीत कार्यक्रमासाठी रक्‍कम रुपये ६९,६४,३१०/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/( प्र.क्र.२२२/१८)/साशि-७ 


(एकोणसत्तर लाख चौसष्ट हजार तीनशे दहा फक्त) व विशेष कार्यक्रमासाठी रुपये ४६,८३,१९३/- 
(सेहेचाळीस लाख त्र्याऐंशी हजार VHat त्र्याण्णव फक्त) एकूण रुपये १,१६,४७,५०३/- (एक कोटी 
सोळा लाख सत्तेचाळीस हजार पाचशे तीन फक्त) निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे 


ज्या विद्यापीठांकडे सन २०१७-१८ चा निधी शिल्लक आहे त्यांना सदर निधी सन २०१८-१९ च्या 
देय रकमेतून समायोजीत करुन निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे (विद्यापीठांना देय 
रकमेचा Wales सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये दिलेला आहे व परिशिष्ट अ सोबत जोडले आहे). 
सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PrMs) संबंधित 
विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचालक/ नियंत्रक यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना 
अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी) हे सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या 
मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर अनुदान रकमेचे त्यांच्या अधिपत्याखालील 
महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMS) प्रवर्गनिहाय वाटप करुन सहायक 
अनुदान वाटप विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह सनदी लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास 
त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि महालेखापाल, 
FERTS-2 नागपूर तसेच या विभागाळा अथवा त्याच्या प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 

अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०११२३५१८०६०८ असा आहे. हा आदेश 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Atul Hansraj Salunke 


j DN: CN = Atul Hansraj Salunke, C = IN, S = 
Atu | H a n 5 raj Kiehareehira, 0 “Government Of Maharashtra, 
S | k OU = Higher And Technical Education 
Department 
a U n ९ Date: 2019.03.01 12:39:17 +05'30' 
डॉ vy अतुल 7 साळंके 
(डॉ.अतुल हं.साळुंके) 


राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी 
प्रत, 
१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
५. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
(पत्राद्वारे) 
६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/( प्र.क्र.२२२/१८)/साशि-७ 


७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचालक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम 
समन्वयक 

९. वित्त विभाग (व्यय -५), वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 

१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, साशि 9/ लेखा शाखा / 

११.निवड नस्ती साशि-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ट "अ" विद्यापीठांना सन 2018-19 चा दुसरा हप्ता ( che हिस्सा (रुपयात) 


(1101121 3 | 4 | 5] 6 | 7 [18 

विद्यापीठाचे नाव अभिप्राय 
मती नाथीबाई R-10000 17995 14335] 120170] 152500 
1 दामोदर ळय 5-5000 10355 8249 69147 87751 
माहिचा वितयाीठ, एकूण | 28350) 22584 189317 240251 
ववान विदयापीठ 0 16165 30805 90280] 137250 
2 ear S-4500 9302 17726 51948 78976 
एकूण 25467 48531|__142228)__216226 
डॉ. बाळासाहेब सावंत | R-1200 2166 2013 14122 18301 
3 |कोकण कृषी S-600 1246 1158 8126 10530 
विद्यापीठ, दापोली एकूण 3412 3171 22248 28831 
महाराष्ट्र आरोग्य R-8800 6710 12597 114894 134201 
4 ।विज्ञान विद्यापीठ, S-4400 3861 7248 66111 77220 
नाशिक एकूण 10571 198451 181005] 211421 
म.फुले कृषि विदयापीठ R-3800 6832 5460| 45659 57951 
5 राहुरी कृ 5-1900 3931 3141 26272 33344 
एकूण 10763 8601 71931 91295 
eae R-15000] 28487 52064] 148200) 228751 
EE विदयापीठ, Soong 7500 16392 29958 85275| 131625 
i एकूण 44879 82022|__233475)1__360376 
यतिन aad R-47600 80673 60207 609722) 750602 
ह. fala a S-23800 46420 34644) 4095291 490593 
. एकूण 127093 94851) 1019251) 1241195 
R-42000] 64294 472141 528992) 640500 
fa मुंबई विद्यापीठ, मुंबई (S-21000 36995 27167| 304387! 368549 
एकूण 101289 74381| 833379|_1009049 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर R-34350| 63349 33977) _ 4265121 5238538 
१ मराठवाडा विदयापीठ, |S-17175 36451 19551] 245419] 301421 
औरंगाबाद एकूण 99800 53528] 671931, 825259 
शालेय शिक्षण R-33850] 60909 485871 406718) 5186214 
10 संचालनालय (+ S-16925 35047 27957| 234029] 297033 
WOR) पुणे एकूण 95956 76544| 640747) 813247 
राष्ट्र संत तुकडोजी  ।रि-26700|___ 68930 421511 296094 407175 
11 ।महाराज नागपूर S-13350 39663 24254| 170375 234292 
विदयापीठ, एकूण 108593 66405|__466469|__641467 
र R-25400] 47214 36265| 303872) 387351 
re ull LO S-12700| _27167| 208671 174851] 2227885 
विद्यापीठ, अमरावती | एकूण 74381 57132| 478723 610236 
शिवाजी विदयापीठ, 24000] 44286 191241 3117141 375151 
ति epee “2१00 25483 11004] 1793791 215866 
. एकूण 69769 30128| 491120) 591017 
स्वामी रामानंद तीर्थ २-14850) 326718 23729 176016) 226483 
14 ।मराठवाडा विद्यापीठ, | S-7425 15374 136541 1012811 130309 
नांदेड एकूण 42092 37383| 2772971 35072 
मव वया R-9200 16562 7412| 116327) 140301 
aN S-4600 9530 4265 66936 80731 
15 x एकूण 26092 11677| 183263] 221032 
वसंतराव नाईक R-2800 5063 3050 34587 42700 
मराठवाडा कृषी S-1400 2913 1755 19902 24570 
16 ।विद्यापीठ, परभणी एकूण 7976 4805 54489 67270 
डॉ.पंजाबराव देशमख R-2600 4484 3691 31476 39651 
कृषी विद्यापीठ, * S-1300 2580 2124 18112 22816 
17 अंकोला एकूण 7064 5815| 49588 62467 


परिशिष्ट "अ" विद्यापीठांना सन 2018-19 चा दुसरा हप्ता ( che हिस्सा (रुपयात) 


| 1] 2 #| 3 | 4 | ७ | 6___| 7 gn 
अ.क्र | विद्यापीठाचे नाव विद्यार्थी अनुसुचित अनुसुचित अन्य वर्ग eer अभिप्राय 
R-1700 2898 2288 20740 25926 
भारती विद्यापीठ, पुणे | S-850 1667 1316 11934 14917 
18 एकूण 4565 3604 32674 40843 
यशवंतराव चव्हाण R-1500 2898 3935 16043 22876 
मुक्‍त विद्यापीठ, S-750 1667 2264 9231 13162 
19 ।नाशिक एकूण 4565 6199 25274 36038 
महाराष्ट्र पशु व मस्त्य R-1000 2166 1769 11316 15251 
विज्ञान विदयापीठ , S-500 1246 1018 6511 8775 
20 ।नागपूर एकूण 3412 2787 17827 24026 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर | R-500 915 702 6009 7626 
तंत्रशास्त्र विद्यापीठ S-250 527 404 3457 4388 
21 '।बोणेरे एकूण 1442 1106 9466 12014 
संचालक तंत्र शिक्षण R-400 702 580 4819 6101 
संचालनालय, मुंबई S-200 404 333 2773 3510 
22 2 एकूण 1106 913 7592 9611 
कवी कुलगुरु कालिदास | R-400 519 366 5216 6101 
संस्कत विद्यापीठ S-200 298 211 3001 3510 
23 'रामर्टक एकूण 817 577 8217 9611 
म.गांधी आंतरराष्ट्रीय R-250 427 336 3050 3813 
हिंदी विश्व विद्यालय ५-125 246 193 1755 2194 
24 |वर्धा एकूण 4805 
TOTAL REGULAR 571362 452657| 3842575 
SPECIAL 328765 260461| 2269741) 2858967 
GRAND TOTAL 900127 713118| 6112316| 7725561 
पूचि हीचे समायोखि 
रक्‍कम 0 एकण रक्‍कम रु5046/- 
,अनुसूचित समायोजित 
R-200 | 4338 उता.) | अवक ॥ कता Ree caaecere 
कका सवार रक्‍कम रु33220/ . 
D.I.A.T. एकूण eae रक्‍कम 5999/- 
( Deemed Uni. 
) पुणे सन 2018-19 चा प्रथम व दुसऱ्या हप्त्याची 
रक्‍कम रू. 36855/- व 2017-18 ची 
$-100 5644 4290 37272 47206 शेवटच्या हप्त्याची रक्‍कम रु. 10351/- असे 
एकूण ण रु. 47206/- मंजूर करण्यात आले 
25 एकूण 9982 7511 65765 83258 
Ae ira समायोखि 
रक्‍कम sages रक्‍कम 
saa ee : जमातीचे 
R-10000] 243277) 227436) 1590951) 2061664 रक्‍कम रु 231275, इतर प्रवाच 
समायोजित रक्‍कम रु.32179/- एकूण 
रक्कम रु1623130/. एकूण 
समायोजित रक्‍कम 40836/- 
व्यवसाय शिक्षण व मूचित जातीचे समायोखि 
पशिक्षण संचालनालय, रक्‍कम pons a रक्‍कम 
मुंबई ल्या : जमातीचे 
5-5000 | 209689] 196524] 1370807) 1777020 रक्कम रु 202705 इतर wat 
समायोजित रक्‍कम रु.51796/- एकूण 
रक्कम रु1422603/ . एकूण 
समायोजित रक्‍कम 65731/- 
26 452966 423960| 2961758 
TOTAL REGULAR] 818977) 683314) 5462019| 6964310 
SPECIAL 544098 461275| 3677820} 4683193 
GRAND TOTAL 1363075| 1144589 9139839| 11647503 


